महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.४०/आरोग्य ३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३.११.२०२०. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत 


करण्यात येत आहे. (रु. हजारात) 
अ.क्र. मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरी 
त निधी 
; मोठी रुग्णालये ११०००० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली 
खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(9)(31) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


२ ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे ७५६९६ 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली 
खर्च, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजेटी २०२०/प्र.क्र.४०/आरोग्य ३ 


०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१००३९१) (दत्तमत), 
५३- मोठी बांधकामे 


अनुशरोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे ३३०२१ 
लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष ४२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च 

०४- सार्वजनिक आरोग्य 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र -- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

राज्य योजनांतर्गत योजना 

प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी योजना-इमारती 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१) 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 


दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 


विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२८१७२६१४१५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हार 


प्रत, 


राष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2020.11.03 15:43:00 +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजेटी २०२०/प्र.क्र.४०/आरोग्य 3 


प्रपत्र "अ" 
निधी वितरणासाठी कामाची यादी 
रु हजारात 
Sr. अंदाजित तं 
त Name of the Works ure हस्तांतरीत निधी 
No. खर्च 

(420 0014) (मोठी बांधकामे) 
सोलापूर येथील 100 खाटांचे जिल्हा रुग्णालय 

शि बांधकाम 203390 15000 
सोलापूर येथील 100 खाटांचे महिला ब Farsi शिशु 

: रुग्णालयाचे बांधकाम 203390 25000 
जळगाव येथील १०० खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाच्या व 

रै कर्मचारी निवासस्थानाच्या बांधकामाबाबत 793121 25000 
fasta दुरुस्तीची कामे श्री गुरूगोविंद सिंगजी स्मारक 

४ | रुग्णालय, नांदेड येथील वैद्यकोय महाविद्यालयाचे 56346 10000 
आवार. 
ग्रामीण रुग्णालय उमरखेड जिल्हा यवतमाळचे 

S| श्रेणीबर्धन करुन 100 खाटांचे बांधकाम 196602 7500 
स्त्री रुग्णालय, भंडारा जिल्हा भंडारा येथे मुख्य इमारत 

द व निवासस्थानाचे बांधकाम 438488 7500 
अहेरी जिल्हा गडचिरोली येथे 100 खाटांचे स्त्री 

ठं रुग्णालय व नवजात अर्भक रुग्णालयाचे बांधकाम 568300 20000 
एकूण 110000 
(42100391) (ग्रामीण रुग्णालये) 
निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, 

© | मलठाण,ता. शिरूर, जिल्हा पुणे. Pane 2509 
ग्रामीण रुग्णालय, पाबळ जिल्हा पुणे मुख्य इमारत टप्पा 

९ ह तत 48900 5000 


2 बांधकाम 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजेटी २०२०/प्र.क्र.४०/आरोग्य 3 


ग्रामीण रुग्णालय नेवासा जिल्हा अहमदनगर येथील 


(चि परिसर व निवासस्थान दुरुस्ती (जुलै २०१८) 19155 1882 
मुख्य इमारतीचे व निवासस्थानांचे बांधकाम.ग्रामीण 

गी १ | रुग्णालय, नळदुर्ग,जिल्हा उस्मानाबाद. 218265 9९ 
मुख्य इमारतीचे व निवासस्थानांचे बांधकाम.ग्रामीण 

१२ रुग्णालय, अर्धापूर,जिल्हा नांदेड. 48085 हत 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 

१३ | हिवराआश्रम,जिल्हा बुलढाणा. १000 zoe 
ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम,हिवरा 

is आश्रम, जिल्हा बुलढाणा 17700) रद 
मुख्य इमारतीचे व निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण 

& 

१५ रुग्णालय, पाटनसावंगी,ता. सावनेर, जिल्हा नागपूर. 50000 170000) 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 

q 24 

र मूलचेरा जिल्हा गडचिरोली. une १५१1 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, 

१७ | घडगाव,ता. धडगाव, जिल्हा नंदुरबार. isc 18ee 
एकूण 75696 
(4210 0141) अनुशेषांतर्गत ग्रा.रु. 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, 

ve बानगाव,जिल्हा ठाणे. 7११५ वी 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय 

q b 

र दहिवडी,जिल्हा सातारा. me oe 
ग्रामीण रुग्णालय, मेढा, ता. जावळी जिल्हा सातारा 

२० येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत बांधकाम (जुलै २०१८) Biers 2009) 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, 

२१ । अजिंठा,जिल्हा औरंगाबाद. न! Zend 
मीण रुग्णालय, कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद येथ 

२२ | नवीन शवविच्छेदनगृह व APA कॅबिनेट इमारत 3706 281 
बांधकाम (डिसें-२०१५) 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, 

23 30000 5000 


बाभळगाव,जिल्हा लातूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजेटी २०२०/प्र.क्र.४०/आरोग्य 3 


मुख्य इमारत बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, 


aii लोहारा,जिल्हा उस्मानाबाद. ता ot 
i oa a ग्रामीण रुग्णालय, नत ठत 
ai ० ek ग्रामीण रुग्णालय, rr oe 
कि न प राजुरा जिल्हा चंद्रपूर येथील रुग्णालय ee Soi 

एकूण 33021 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


